केंद्र पुरस्कृत स्वाधार व उज्वला 
योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या 
Single Nodal Agency (SNA) 
खात्यामध्ये केंद्र हिऱ्याचा निधी जमा 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १५ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- /संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/ का-०२, 
दिनांक २३.०३.२०१८. 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- /युजेजे-२०१६/प्र.क्र.१८८/ का-०३, 
दिनांक २७.०३.२०१८. 
३. महिला व बाल विकास मंत्रालय,केंद्र शासन पत्र दिनांक १७ मे, २०२२ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत/ कौटुंबिक 
हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिलासांठी नवीन स्वाधारगृह योजना राबविण्यात येत आहे. तर अनैतिक 
व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून उज्ज्वला ही योजना राबविण्यात येत आहे. या दोन्ही 
केंद्र पुरस्कृत योजनेंसदर्भात वाचा क्र. 3 अन्वये निधी वितरणाची कार्यपध्दती ही केंद्र 91918 Nodal 
Agency (SNA) खात्यामार्फत सुरु करण्यात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाने वाचा क्र.०३ अन्वये स्वाधार व उज्वला योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास 
विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत स्वाधार व उज्वला योजनांकरिता निधी वितरणासाठी HDEC बँकेत Single 
Nodal Agency (SNA) खाते उघडण्यात आले असून सदर दोन्ही योजनांच्या 91918 Nodal Agency 
(SNA) खात्यावर केंद्र हिकड्यापोटी राज्याच्या एकत्र निधीमध्ये जमा असलेला निधी वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये केंद्र हिळ्यापोटी जमा 
असलेला निधी रु. ९,३७,२८९/-(अक्षरी रुपये नऊ लक्ष सदतीस हजार दोनशे एकोणनव्वद मात्र) तसेच 
केंद्र पुरस्कृत उज्वला योजनासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये केंद्र हिक्यापोटी जमा असलेला निधी 
रु. ९०,८१६/- (अक्षरी रुपये नव्वद हजार Bloat सोळा मात्र) इतका आहे. सदर निधी Single Nodal 
Agency (SNA) खात्यावर वर्ग करण्यासाठी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः - युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ 

२. केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेतर्गत सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण 
०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (०९) स्वाधार योजना (2234 सी०८१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१ 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर याबाबीखाली याबाबीखाली रु. ९,३७,२८९/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष सदतीस 
हजार दोनशे एकोणनव्वद मात्र) एवढा निधी (केंद्र हिस्सा) तर केंद्र पुरस्कृत उज्वला योजनेंतर्गत 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य 
(०२) (०७) उज्वला योजना (२२३५ बी९७१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर 
याबाबीखाली रु.९०,८१६/- (अक्षरी रुपये नव्वद हजार आठडो सोळा मात्र) एवढा निधी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षामध्ये स्वाधार व उज्वला योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर Pel he पुरस्कृत स्वाधार व उज्वला योजनांकरिता ~=HDFC बँकेत उघडण्यात आलेल्या 
Single Nodal Agency (SNA) या खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता आयुक्त, 
महिला व बाल विकास,पुणे यांनी घ्यावी. 

४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या योजनेकरिता सनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी विहित 
नियमानुसार सदर निधी वितरीत करावा. 

दघ. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१५१३५९५२७२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SOCIAL JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
arash 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206ece429 


81aab126657128d7cadca447533, 
pseudonym=36074046D5D0EC58690ED9543F4BAEE 
SCA, 
iber=7 
5AA7979B907650965C8391 9DBA7DC458C7, 
cn=SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2022.07.15 14:12:42 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
१७. कक्ष अधिकारी(का-४, Hear व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, 
१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई, 
१९. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई, 
२०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२१. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
२२.निवडनस्ती, का-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


